तुती रेशीम बीज कोषाचे खरेदी दरात 
सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-१०२२/प्र.क्र.४३/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- 


न्न 
~~ 


संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र.रे./कार्या-७/टसर/ 
को.दरवाढ/१३-१४/३३०२, दि.१७ सप्टेंबर, २०१३. 

राष्ट्रीय रेशीमकीट बीज संगठण, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु यांचे परिपत्रक क्र. 
CSB/NSSO/Tech/BV seed Price Fixation/2021-22, दि.२९ डिसेंबर, २०२१. 
संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्या-७/सीड कोष दर 
वाढ/२१-२२/३८१, दि.१७ मार्च, २०२२. 


टे 


AN 
— 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना गडहिंग्लज जि. कोल्हापूर येथील शासकीय 
अंडीपुंज निर्मिती केंद्रामार्फत अंडीपुंज पुरवठा करण्यात येतो. अंडीपुंज निर्मिती करण्यासाठी बीज 
कोषांची आवश्‍यकता असते. त्याकरिता म्हेसूर (कर्नाटक) राज्यातून सीड अंडीपुंज आणून स्थानिक 
बीज कोष उत्पादक शेतकऱ्यांना पुरवठा करण्यात येतो. त्यांनी उत्पादित केलेळे बीज कोष 
गडहिंग्लज जि. कोल्हापूर येथील केंद्रामार्फत खरेदी केली जातात व त्या बीज कोषाचा उपयोग 
करुन अंडीपुंज निर्मिती करण्यात येते. सध्या शेतकऱ्यांकडून रेशीम संचालनालयाने संदर्भाधीन 
दि.१७ सप्टेंबर, २०१३ रोजीच्या पत्रान्वये ठरवून दिलेल्या दरपत्रकाप्रमाणे प्युपेशान टक्केवारीनुसार 
₹६०० ते ₹६५०/- प्रती किलो दराप्रमाणे शोतकऱ्यांकडून तुती रेशीम बीज कोष खरेदी केली 
जातात. राष्ट्रीय रेशीमकीट बीज संगठण (NSSO), केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु यांनी संदर्भाधीन 
दि.२९ डिसेंबर, २०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये बीज कोषाचे ek BURMA टक्केवारीनुसार ₹९०० ते 
₹१०००/- प्रती किलोप्रमाणे सुधारीत केले आहेत. सध्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या बीज कोषांना 
मिळणारा दर हा केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या दरापेक्षा कमी असल्याने शहोतकरी बीज कोष घेण्यास 
तयार होत नाही. त्याचा परिणाम अंडीपुंज निर्मितीवर होत आहे. राज्यातील तुती रेशीम बीज कोष 
उत्पादक शेतकऱ्यांनी बीज कोषाच्या दरात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे केंद्रीय 
रेशीम मंडळाच्या उक्त परिपत्रकानुसार प्युपेशन टक्केवारीनुसार तुती रेशीम बीज कोषांच्या खरेदी 
दरात सुधारणा करण्याबाबत संचालक (रेशीम) यांनी संदर्भाधीन दि.१७ मार्च, २०२२ च्या पत्रान्वये 
प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने तुती रेशीम बीज कोषाच्या खरेदी दरात सुधारणा 
करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-१०२२/प्र.क्र.४३/रेशीम कक्ष 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील तुती रेशीम बीज कोष उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी विचारात घेता, राष्ट्रीय 
रेशीमकीट बीज संगठण (९550), केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु यांच्या संदर्भाधीन दि.२९.१२.२०२१ 
च्या परिपत्रकातील सुधारित दराच्या धर्तीवर, शासकीय अंडीपुंज निर्मिती केंद्र, गडहिंग्लज 
जि.कोल्हापूर येथे निर्माण करण्यात येत असलेले रेशीम अंडीपुंज निर्मितीकरिता आवश्‍यक तुती 
रेशीम बीज कोषाच्या खरेदी दरात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 


बी.व्ही.कोषांचे दर 
War टक्केवारी प्रती किलो दर रुपये war टक्केवारी प्रती किलो दर रुपये 

८० ९५० cS ९७७ 
८१ 843 ९० ९८० 
2 ९५६ 4 ९८३ 
८२३ S88 82 ९८६ 
८४ ९६२ ९३ Gee 
८५ ९६५ ९४ ९९२ 
८६ ९६८ S43 र्‌र्दु 
८७ ९७१ ९६ च्या वर १००० 
हड ९७४ 


२. सदर मान्यता ही पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
१) बीज कोष खरेदीबाबत संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांनी संदर्भाधीन 
दि.१७.०९.२०१३ च्या पत्रान्वये निश्चित केलेल्या अटी व शतींचे पालन करण्यात यावे. 
२) सदर प्रयोजनार्थ चाळू आर्थिक वर्षात अधिकच्या निधीची मागणी करण्यात येणार नाही. 


३. वरीलप्रमाणे सुधारीत दर हे सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


४. तुती रेशीम बीज कोष खरेदीवर होणारा खर्च हा “मागणी क्र. व्ही-२, २४२५, सहकार, ००१ 
संचालन व प्रशासन, (09) संचालन व प्रशासन, (0993) रेशीम संचाळनाळय (अनिवार्य 
(28249389), ५०, इतर खर्च” अंतर्गत उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. याबाबत अतिरिक्त कोषाच्या विक्रीपासून तसेच, अंडीपुंज निर्मितीनंतर शिल्लक राहिलेल्या 
कोषाच्या विक्रीतून येणारी रक्‍कम ही “०४२५ सहकार, ००-८०० इतर जमा रकमा (०१) इतर जमा 
रकमा (०१)(२२) रेशीम सूत विक्रीपासून मिळणाऱ्या रकमा (०४२५-०२५२-०१)” या लेखाशीर्षाखाली 
जमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-१०२२/प्र.क्र.४३/रेशीम कक्ष 


६. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३१/२०२२/व्यय-२, 
दि.२३.०८.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११४१४३२५९९४०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KISHOR 
DAULAT PATIL 
(किशोर पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


q 
a 
me) 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (ala) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सन्माननीय संसद सदस्य. 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 
प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र १-लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर. 
१०) सहसचिव/उपसचिव (व्यय-२), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु. 
१२) संचालक, राष्ट्रीय रेशीमकीट बीज संगठण (९5590), केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु. 
१३) संचालक, केंद्रीय रेशीम संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (05531), श्रीरामपूरा, म्हैसूर. 
१४) संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
१६) उपकोषागार अधिकारी, गडहिंग्लज जि.कोल्हापूर. 
) 
) 
) 
) 


A 


CC ww 


£38) 


Ss ~ 
YS २..> २-८ De Sel Ss ls eles ele 


wen 


१७) उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 

१८) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, पुणे/अमरावती/नागपूर. 

१९) रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-२, अंडीपुंज निर्मिती केंद्र, गडहिंग्लज जि.कोल्हापूर. 
२०) सर्व जिल्हा रेशीम कार्यालये. 

29) निवडनस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


